सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये 
“सिंधुरत्न समृध्द” योजना राबविण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन पूरकपत्रक क्रमांक: सिंधुर-२०२१/प्र.क्र.१९/का.१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक:सिंधुर-२०२१/प्र.क्र.१९/का.१४८१-अ, दि.२२ मार्च, २०२२ 


शासन पूरकपत्रक :- 
उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५ (५.१) (१) मध्ये सिंधुरत्न कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष 


म्हणून “श्री.दिपक केसरकर, माजी राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन)” असा उल्लेख आहे. 
त्याऐवजी 


श्री. दिपक केसरकर, मंत्री, शालेय शिक्षण, मराठी भाषा” असा बदल करण्यात येत आहे. 


२. सदर पूरकपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२१२१२५४२१४०१६ असा आहे. हे पूरकपत्रक 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA DHURI 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

२. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष, सिंधुरत्न कार्यकारी समिती 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

५. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

६. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण 

७. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी 

९. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी 
११. नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव 

१२. निवड नस्ती, का-१४८१-अ, नियोजन विभाग. 


